महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः प्रतिनि-१०२०/प्र.क्र.६०/का.१४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १४ डिसेंबर, २०२२. 


संदर्भ :-१) शासन आदेशा, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.प्रतिनि-१०२०/प्र.क्र.६०/१४, दि.२९.०६.२०२०. 
2) शासन आदेडशा, नगर विकास विभाग क्र.प्रतिनि-२०२१/प्र.क्र.१६७/नवि-१४, दि.२३.११.२०२१. 


आदेशा 


श्री.सुभाष इंगळे, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग यांची संदर्भाधिन आदेशान्वये नगर विकास 
विभागाच्या अधिपत्याखालील पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील “उपायुक्‍त” या पदावर 
प्रथमत: एक वर्षाच्या कालावधीकरिता प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात आली होती. संदर्भ क्र.२ च्या आदेशान्वये 
सदर प्रतिनियुक्‍तीच्या पदावरील मुदत दि.३०.०६.२०२२ रोजी संपुष्टात आली आहे. 


२. आता, या आदेशान्वये श्री.सुभाष इंगळे, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग यांची पिंपरी चिंचवड 
महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील “उपायुक्‍त” या पदावरील प्रतिनियुक्‍तीस दि.०१.०७.२०२२ पासून पुढे १ वर्ष 
म्हणजेच दि.३०.०६.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२१४१५५४२५६८०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


\igitally signed by GAJANAN BHIMRAO GURAV 
IN: ८. GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
‘TION DEPARTMENT, 


GAJANAN 
BHIMRAO GURAV 2 


(ग.मि. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


a8021798aScled41a 
shtra, 


laharashtra, 
13C3FEFSDC2AD659 
n=GAJANAN BHIMRAO GURAV 


प्रति, 
१) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
२) अ.मु.स (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
3) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 
8) अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
५) सह/उप सचिव (आस्थापना), सामान्य प्रशासन विभाग व नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
६) आयुक्त, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका 
७) श्री.सुभाष इंगळे, अवर सचिव (विभागामार्फत) 


) 
) 
) 
८) कार्या .१४ संग्रहार्थ. 


